सेर्गेई अक्साकीव 
छोटे शोंदही पाल 


0OC 


ई अक्साका 

छोटे 
शेदरी फल 


चित्रे : गालिना अनफिलोवा 


अनुवाद : अनिल हवालदार 


प्रगती प्रकाशन 

मॉस्को 


AR 


tes 


कोणा एका राज्यात , कोणा एका प्रदेशात , एक श्रीमंत व्यापारी रहात होता . 

त्याच्यापाशी खूप साधने होती . प्रत्येक प्रकारची भरपूर संपत्ती त्याच्यापाशी होती . 
सोन्या -चांदीचे खजिने होते , मोती आणि मौल्यवान खडे होते , दूर दूरच्या प्रदेशांमधील 
भारी किंमतीच्या वस्तू होत्या . ह्या व्यापाऱ्याला तीन मुली होत्या . एकीपेक्षा एक सुरेख होती . 
त्यांच्या सौंदर्याचे शब्दांमध्ये वर्णन करणे अवघड होते . पण सर्वांत धाकटी मुलगी सर्वांत 
जास्त सुरेख होती . 
__ एके दिवशी हा व्यापारी आपला माल घेऊन सागरप्रवासाला निघाला , वेगवेगळ्या 
देशांना जायला निघाला , जगप्रवासाला निघाला . जाण्यापूर्वी त्याने आपल्या मुलींना एकत्र 
बोलाविले आणि म्हटले : 


" माझ्या लाडक्या मुलींनो , माझ्या छान छान बाळींनो , व्यापारासाठी मी समद्रा 
पलिकडं निघालोय . माझ्या गैरहजेरीत नेकीनं आणि गुण्यागोविंदानं रहा . घरी परत 
येईन तेव्हा तुमच्या इच्छांप्रमाणं तुम्हाला भेटी आणीन . तुम्हाला काय हवं त्याचा विचार 
करण्यासाठी मी तीन दिवसांची मुदत देतो . " 

तीन दिवस आणि तीन रात्रीपर्यंत त्या मुलींनी विचार केला . मग त्या आपल्या 
वडिलांपाशी आल्या आणि प्रत्येकीने आपापली इच्छावस्तू त्यांना सांगितली . सर्वांत मोठ्या 
मुलीने आपल्या वडिलांना लवून नमस्कार केला आणि ती म्हणाली : 

. “ महाराज , प्रिय तात , मला भरजरी कपडे नकोत , काळ्या सेबलची केसाळ कातडी 
नकोत , अद्भत मोती नकोत . माझी तुम्हाला विनंती आहे की , एक रत्नजडित सोनेरी 
मुकुट माझ्यासाठी घेऊन यावा . तो मुकुट पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणं किंवा तेजस्वी सूर्या 
प्रमाणं चमकावा . त्याच्या प्रकाशामुळं अंधाऱ्या रात्रीचं दिवसाच्या उजेडात रूपांतर 
व्हावं . " 

त्या प्रामाणिक व्यापाऱ्याने थोडा वेळ विचार केला. मग तो म्हणाला : 

" ठीक आहे , माझ्या लाडक्या पोरी . तुला हवा तसाच मुकुट मी तुझ्यासाठी घेऊन 
येईन . एका राजकन्येचा मालकीचा हा मुकुट आहे . पर्वतामधल्या एका दगडामागं खोलवर 
असलेल्या दगडी खोलीत तो लपवून ठेवलेला आहे . त्याच्यापर्यंत पोहोचायला तीन लोखंडी 
दारं ओलांडावी लागतात आणि त्या दारांना तीन जर्मन बनावटीची कुलुपं लावलेली 
आहेत . हे काम काही सोपं नाही , पण माझ्या संपत्तीपुढं अशक्य काही नाही . " 

नंतर त्याची दुसरी मुलगी पुढे झाली . तिने आपल्या वडिलांना लवून नमस्कार केला 
व ती म्हणाली : 

“ महाराज , प्रिय तात , मला भरजरी कपडे नकोत , काळ्या सेबलची केसाळ कातडी 
नकोत , अद्भ त मोत्यांची माळ नको , रत्नजडित सोनेरी मुकुटही नको . माझ्यासाठी 
पूर्वेकडचा बिलोरी आरसा आणा . तो इतका विशुद्ध आणि निर्दोष असावा की , 
सूर्याखालच्या सर्व गोष्टींचं मी त्यात दर्शन घेऊ शकेन ; आणि तो असा असावा की , 


जेव्हा जेव्हा मी त्यात स्वतःला पाहीन तेव्हा तेव्हा मी सदा तरुण दिसावं , माझं 
कुमारिकेचं सौंदर्य जास्त वाढलेलं दिसावं ! " 

प्रामाणिक व्यापारी विचारात पडला . खुप वेळ गप्प राहिल्यानंतर तो म्हणाला : 

" ठीक आहे लाडक्या पोरी , तुला हवा तसा बिलोरी आरसा मी आणीन . पर्शियाच्या 
राजाच्या मुलीपाशी असा आरसा आहे . एका पर्वताच्या उंच कड्यावरील दगडी मनोऱ्यात 
हा आरसा ठेवलेला आहे . त्याच्यापर्यंत जायला सात जर्मन बनावटीची कुलपं लावलेली 
सात लोखंडी दारं ओलांडून जायला पाहिजे . मनोन्यापर्यंत जायला तीन हजार पायऱ्या 
चढ्न गेलं पाहिजे आणि प्रत्येक पायरीवर हातात धारदार तलवार घेऊन एकेक पर्शियन 
योद्धा रात्रंदिवस जागता पहारा देत आहे . त्या लोखंडी दरवाजांच्या कुलुपांच्या किल्ल्या 
राजकन्येच्या कमरपट्टयाभोवती अडकवलेल्या आहेत . पण हा आरसा मला आणून देईल 
असा एक माणस सागरापलिकडं माझ्या ओळखीचा आहे . ही कामगिरी तुझ्या बहिणीनं 
सांगितलेल्या कामगिरीपेक्षा अवघड आहे . पण माझ्या संपत्तीपुढं अशक्य काही नाही . " 
__ _ मग सर्वांत धाकटी मुलगी पुढे झाली आणि आपल्या वडिलांना लवून नमस्कार 
करीत ती म्हणाली : 

. “ महाराज , प्रिय तात , मला भरजरी कपडे नकोत , काळ्या सेबलची केसाळ कातडी 
नकोत , अद्भ त मोत्यांची माळ नको , रत्नजडित सोनेरी मुकुट नको , बिलोरी आरसा 
नको मी आपल्यापाशी विनंती करते की , सबंध जगात सर्वांत सुंदर असलेलं छोटं शेंदरी 
फूल माझ्यासाठी आणावं . " 

प्रामाणिक व्यापाऱ्याने पूर्वीपेक्षाही जास्त वेळ गंभीरपणे विचार केला . मग आपल्या 
लाडक्या सर्वांत लहान मुलीला त्याने जवळ घेतले , कुरवाळले , तिचे चुंबन घेतले व तो 
म्हणाला : 

“ तू तर तुझ्या बहिणींपेक्षा जास्त अवघड कामगिरी माझ्यावर टाकलीस . माणसाला 
काय हवं हे माहीत असलं म्हणजे त्याला ते नक्की सापडतं . पण जे त्याला माहीतच 
नाही ते तो कसं शोधणार ? शेंदरी फूलं शोधणं अवघड नाही , पण सबंध जगात अमुकच 


शेंदरी फूल सर्वांत सुंदर आहे हे मला कसं समजणार ? मी माझ्याकडून प्रयत्नांची शर्थ 
करीन , पण तुझी इच्छा पुरी करू शकलो नाही तर माझ्यावर रागावू नकोस . " 

अशा रीतीने सागरापलिकडील देशांमध्ये , निरनिराळ्या राज्यांमध्ये व्यापार 
करण्यासाठी प्रामाणिक व्यापारी निघाला . आपल्या सर्वांत मोठ्या मुलीसाठी त्याने 
रत्नजडित सोनेरी मुकूट हस्तगत केला . त्या मुकुटाच्या रत्नांच्या तेजामुळे रात्रीच्या 
अंधाराचे दिवसाच्या उजेडात रूपांतर घडत होते . आपल्या दुसऱ्या मुलीसाठी त्याने बिलोरी 
आरसाही मिळविला . त्या आरशात सूर्याखालील सर्व सौंदर्याचे दर्शन घडत होते आणि जी 
मुलगी त्या आरशात स्वतःला पाहील ती कधीही म्हातारी होत नव्हती , उलट अधिकच 
तरुण बनत होती . पण आपल्या सर्वांत लहान आणि लाडक्या मुलीसाठी मात्र त्याला 
भेटवस्तू सापडेना . सबंध जगात सर्वांत सुंदर असे छोटे शेंदरी फूल त्याला कुठेही 
आढळेना . 

झारांच्या , राजांच्या , सुलतानांच्या वेगवेगळ्या बागांमधून तो हिंडला . गोष्टींमधून 
आणि शब्दांमधून ज्यांच्या सौंदर्याचे वर्णन करता येणार नाहीत अशी अनेक शेंदरी फुले 
त्याने पाहिली . पण अमूक एक फूल जगात सर्वांत सुंदर आहे अशी खात्री मात्र त्याला 
कुणीही देईना किंवा त्याला स्वतःलाही तशी खात्री वाटेना . भळभळत्या वाळवंटांमधन 
आणि दाट जंगलांमधून तो आपल्या विश्वासू नोकरांबरोबर प्रवास करीत चालला होता . 
अचानक त्यांच्यावर दरोडेखोरांनी हल्ला चढविला . तेव्हा त्या प्रामाणिक व्यापाऱ्याने आपला 
मौल्यवान काफला आणि निष्ठावंत नोकर यांना टाकले व तो दाट जंगलात पळाला . 
त्याने मनाशी विचार केला : “ ह्या रानटी दरोडेखोरांच्या तावडीत सापडून आयुष्यभर 
त्यांचा बंदिवान गुलाम म्हणन राहण्यापेक्षा जंगली जनावरांनी मला फाडून खाल्ले तर 
ते जास्त चांगले ! " 

दाट जंगलांमधून , निबिड अरण्यांमधून तो भरकटत चालला होता . जेवढा तो दूर 
जात होता तेवढी त्याची वाट सोपी बनत होती . त्याला पुढे वाट करून देण्यासाठी झाडे 
आणि दाट झडपे बाजूला सरकत होती . पण तरीही , जेव्हा तो मागे वळून पाही तेव्हा 


हातसुद्धा ताठ करता येणार नाही एवढे दाट जंगल पाठीशी उभे असे . त्या प्रामाणिक 
व्यापाऱ्याला आश्चर्य वाटले . आपल्यावर कोणते नवल घडते आहे हे त्याला उमजेना . 
पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत तो चालत होता . भोवती अंधार दाटला तरी त्याच्या 
पायांखाली उजेड पडत होता . तो असाच मध्यरात्रीपर्यंत चालत राहिला . आणि त्याला 
समोर झगझगीत प्रकाश दिसला . पण आग लागल्यानंतर होणारा गोंधळ अगर कडकड 
पेटल्याचे आवाज काही त्याला ऐक येईनात . शेवटी तो एक मोकळ्या मैदानात आला . 
समोरचे दृश्य बघून तो थक्क झाला . त्या मैदानात एक भव्य राजवाडा उभा होता . 
सोन्या -रुप्याने मढलेला आणि रत्नांनी जडलेला तो राजवाडां नुसता झगमगत होता . तो 
राजवाडा पेटल्यासारखा भास होत होता , पण आग मात्र दिसत नव्हती . राजवाड्याच्या 
सर्व खिडक्या सताड उघड्या होत्या आणि त्यामधून जे संगीत ऐकू येत होते तसे संगीत 
त्या व्यापा -याने यापूर्वी कधीही ऐकले नव्हते . 

किरमिजी गालिचा अंथरलेल्या आणि मुलामेदार कठड्यांच्या पायऱ्यांवरून त्याने 
राजवाड्यात प्रवेश केला . प्रथम तो एका दालनात गेला - तेथे कुणी नाही . दुसऱ्या 
दालनात गेला - तेथेही कुणी नाही . अशी त्याने दहा दालने पार केली , पण त्याला कुणीही 
आढळले नाही . मात्र सर्वत्र राजेशाही वैभव - यापूर्वी कधीही न पाहिलेले . सोने , रुपे , 
पौर्वात्य बिलोरी आरसे , हस्तीदंती सामान . 
___ अशी अफाट संपत्ती पाहून तो प्रामाणिक व्यापारी चकित झाला . पण त्याहूनही 
त्याला आश्चर्य वाटले की , त्या राजवाड्याचा मालक त्याला आढळत नव्हता , नोकर 
चाकरही दिसत नव्हते . पण तरीही वातावरणात संगीत भरले होते . व्यापारी स्वतःशी 
म्हणाला : “ हे सारं आहे छान , पण खायला मात्र काहीही नाही . " 

हे शब्द तो बोलला न बोलला तोच त्याच्या डोळ्यांदेखत सोन्या -चांदीच्या भांड्यांनी 
भरलेले एक टेबल उभे झाले . त्या भांड्यांमध्ये मिष्टान्ने भरलेली होती , सुंदर विदेशी 
मद्ये होती , मध-पाण्यापासून बनविलेली दारू होती . तो टेबलाशी बसला आणि त्याने 
पोटभर खाल्ले , तो पोटभर प्यायला . कारण सबंध दिवसभर त्याने काहीही खाल्लेले 


. 


नव्हते . अन्न एवढे चवदार होते की , शब्दात वर्णन करणे अशक्य . ते नुसते पाहून 
माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटले असते . त्या टेबलापासून तो उठतो न उठतो तोच ते टेबल 
व त्यावरील सर्व वस्तू एकदम नाहीशा झाल्या . पण हा सारा वेळ ते संगीत मात्र अखंड 
चालू होते . 

ह्या अद्भ तांचे आणि चमत्कारांचे नवल करीत तो व्यापारी राजवाड्याच्या दालनां 
मधुन फिरू लागला . त्याच्या मनात विचार आला : “ आता घटकाभर झोपायला मिळालं 
तर किती छान होईल ! " 

आणि काय आश्चर्य ! त्याच्यासमोर एक सुंदर , कलाकुसर केलेला , शुद्ध सोन्याचा 
पालमा उभा राहिला . त्या पलंगाला बिलोरी काचेचे पाय होते , त्याच्या चांदीच्या छताला 
मोत्यांची किनार होती . त्या पलंगावर हंसांच्या मऊ मऊ पिसांची प्रचंड गादी 
होती . 

ह्या नव्या चमत्कारामुळे तो व्यापारी आणखीच थक्क झाला . त्या उंच पलंगावर 
तो आडवा झाला . त्याने डोक्यावर छत ओढून घेतले . ते रेशमासारखे मऊ आणि सुरेख 
होते . दालनात संध्याप्रकाश पसरला . संगीत हळूहळू विरत गेले. व्यापारी स्वतःशी 
म्हणाला : “ नुसत्या स्वप्नात जरी मी माझ्या मुलींना पाहू शकलो तर किती छान होईल ! " 
दस्याच क्षणी त्याला गाढ झोप लागली . 
___ व्यापाऱ्याला जाग आली तेव्हा सूर्य सर्वांत उंच झाडांपेक्षाही वर चढला होता . सर्व 
रात्रभर व्यापाऱ्याने स्वप्नांमध्ये आपल्या मुलींना पाहिले होते . त्याची सर्वांत मोठी आणि 
दुसऱ्या क्रमांकाची , अशा दोन्ही मुली मजेत असलेल्या त्याला दिसल्या होत्या . पण त्याची 
सर्वात लाडकी धाकटी मुलगी मात्र दुःखी - कष्टी दिसत होती . पहिल्या दोन मुलींना श्रीमंत 
प्रियकर लाभले होते आणि आपल्या वडिलांच्या परतण्याची वाटही न पाहता त्या लग्न 
का तात्याला निघाल्या होत्या . पण सर्वांत धाकटी मात्र कुणाही पुरुषाला दाद देत नव्हती . 
झापल्या प्रिय वडिलांच्या घरी परतण्यापर्यंत लग्नाचा निर्णय घेण्याची तिची मुळीच इच्छा 
नव्हती . व्यापाऱ्याला खूप आनंद झाला आणि खूप दुःखही झाले . 


बिछान्यावरून तो खाली उतरला तेव्हा त्याच्यासाठी पोषाख तयार ठेवलेला त्याला 
आढळला . एका बिलोरी काचपात्रात पाण्याचे छोटे कारंजे उडत होते . त्याने तोंड धुतले 
आणि कपडे केले . आता दर नव्या चमत्काराचे त्याला आश्चर्य वाटेनासे झाले . टेबलावर 
चहा- कॉफी व मेवा-मिठाई आली . त्याने देवाचे आभार मानून पोटभर खाल्ले व तो 
पुन्हा राजवाडा पहायला निघाला . सोनेरी सूर्यप्रकाशात तो राजवाडा अधिकच सुंदर 
दिसत होता . 

यावेळी तो दुसऱ्या जिन्यावरून निघाला . हा जिना हिरव्या संगमरवराचा आणि 
तांबूस मॅलकाईटचा होता . जिन्यावरून तो थेट हिरव्यागार बागेत उतरला . तेथे झाडे 
पिकल्या फळांनी लगडलेली होती . त्या फळांना पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले . 
बागेमध्ये वेगवेगळ्या रंगांची आणि सुवासांची सुंदर सुंदर फुलेही फुलली होती . 
चित्रविचित्र पक्षी उड्या मारीत होते , गाणी गात होते . पाण्याची कारंजी एवढी उंच 
उडत होती की त्यांचे शेंडे पहायला मान थेट पाठीला टेकवावी लागत होती . बिलोरी 
काचेच्या वाटांमधून स्फटिकासारख्या पाण्याचे झरे खळखळ वहात होते . 
... अचानक त्याला एका गवती टेकाडावर एक शेंदरी रंगाचे फूल दिसले . त्या फुलाच्या 
सौंदर्याचे वर्णन शब्दात करणे अगर लेखणीने लिहिणे शक्य नव्हते . त्या व्यापाऱ्याच्या 
काळजाचा ठोका चुकला . तो त्या फूलाच्या अधिक जवळ सरकला . एखाद्या सुगंधी 
प्रवाहाप्रमाणे त्या फुलाचा गंध बागेत दरवळला होता . व्यापाऱ्याचे हात -पाय थरथरले व 
तो आनंदाने ओरडला : 
___ " जगात ज्याच्या सौंदर्याला तोड नाही असं हेच ते छोटं शेंदरी फूल ! माझ्या 
लाडक्या धाकट्या मुलीनं मला आणायला सांगितलेलं हेच ते फूल ! " 
___ एवढे बोलून तो व्यापारी त्या फुलापाशी गेला आणि त्याने ते छोटे शेंदरी फूल 
तोडले . त्याच क्षणाला अचानक काळे मेघ दाटून आले , विजा कडकडल्या आणि त्याच्या 
पायांखालची जमीन हादरून निघाली . जमिनीमधून राक्षसासारखा एक महाभयानक प्राणी 
वर आला व व्यापाऱ्यासमोर उभा राहिला . तो ना धड जनावर होता ना धड माणूस ! 


त्याच्या अंगावर केस होते आणि त्याला पाहताच छातीत धडकी भरत होती . तो राक्षस 
कर्कश्य जंगली आवाजात ओरडला : 
- " माझ्या बागेतलं माझं सर्वांत लाडकं छोटं फूल तोडायची तुझी हिंमत कशी झाली ? 
तळहातावरच्या फोडाप्रमाणं मी त्या फुलाला जपलं होतं ! रोज त्याला बघणं हा माझा 
आनंद होता . माझ्या आयुष्यामधला सगळा आनंद तू आता हिरावून घेतला आहेस . मी 
तुझं लाडक्या , आदरणीय पाहुण्याप्रमाणं स्वागत केलं . तुला खाऊ -पिऊ घातलं , विश्रांती 
दिली . आणि माझ्या चांगुलपणाची तू अशी परतफेड केलीस ? आता भोग आपल्या 
कर्माची फळं ! तुझ्या गुन्ह्याबद्दल तुला अंकाली मरावं लागणार ! " 

सगळ्या बाजूनी जंगली आरोळ्या उमटू लागल्या : 
" तुझ्या गुन्ह्यासाठी तुला अकाली मरावं लागणार ! " 

त्या महाभयानक राक्षसासमोर व्यापा-याने गुडघे टेकले आणि विनवणीच्या सुरात 
तो म्हणाला : 

“ हे भल्या माणसा , जंगलच्या प्राण्या , सागरात वसती करणाऱ्या , तुला कोणत्या 
नांवानं हाक मारायची ते मला माहीत नाही , तुला काय म्हणायचं ते मला सांगता येणार 
नाही . माझ्या निष्पाप धारिष्टयाबद्दल माझ्या धर्मशील आत्म्याला नष्ट करू नको ; माझा 
तुकडे तुकडे करून वध करण्याची शिक्षा देऊ नको . तुझी विनवणी करण्याची मला संधी दे . 
मला तीन सुंदर , तरुण मुली आहेत प्रत्येकीला प्रत्येकीच्या इच्छेप्रमाणं भेटवस्तू आणायचं 
मी वचन दिलं होतं . मोठीला रत्नजडित सोनेरी मुकुट , मधलीला बिलोरी आरसा आणि 
सर्वांत धाकटीला जगातलं सर्वांत सुंदर असं लहान शेंदरी फूल . माझ्या पहिल्या दोन 
मुलींसाठी मला भेटवस्तू मिळाल्या , पण धाकटीसाठी मात्र काही केल्या कुठेही काहीच 
सापडेना . मग ह्या बागेत ते जगातलं सर्वांत सुंदर छोटं शेंदरी फूल माझ्या दृष्टीला पडलं 
आणि मला वाटलं की , ह्या बागेचा , ह्या राजवाड्याचा एवढा श्रीमंत मालक , माझ्या 
धाकट्या मुलीसाठी मी एक छोटं शेंदरी फूल तोडलं म्हणून रागावणार नाही . तुझ्यासमोर 
मी माझा गुन्हा कबूल करतो . मला क्षमा कर . मी मूर्खासारखा वागलो . माझ्या 


लाडक्या मुलींपाशी मला परत जाऊ दे . माझ्या लाडक्या धाकट्या मुलीसाठी हे छोटं 
शेंदरी फूल मला घेऊन जाऊ दे . त्या बदल्यात तू मागशील तेवढं सोनं मी तुला देतो . " 

जंगलामधून प्रचंड हास्य दणाणले . जणू आकाशात वीज कडाडल्याचा भास झाला . 
तो जंगलचा प्राणी , सागरातील निवासी व्यापाऱ्याला म्हणाला : 

मला तुझं सोनं नको ; माझं स्वतःचंच सोनं ठेवायला माझ्यापाशी जागा नाही . 
जीव वाचवण्याचा एकच मार्ग तुझ्यापाशी आहे . तुला काहीही इजा न करता तुझ्या घरी 
जाऊ देईन , तुला प्रचंड संपत्ती बक्षीस देईन , छोटं शेंदरी फूल तुला नेऊ देईन ; पण 
प्रामाणिक व्यापारी म्हणून तू मला वचन दिलं पाहिजेस की , तुझ्या ऐवजी तुझी एक 
मुलगी तू इथं पाठवून देशील . इथं तिला काहीही अपाय होणार नाही . इथं ती मानानं 
आणि स्वतंत्रपणं राहील . जसा तू माझ्या राजवाड्यात राहिलास . मी इथं एकटा राहतोय 
आणि मला कुणीतरी जोडीदार असावासा वाटतो . " 
___ “ भल्या माणसा , जंगलच्या प्राण्या , सागरात वसती करणाऱ्या , माझ्या मुली 
स्वखुषीनं नाही आल्या तर काय करायचं ? त्यांचे हात-पाय बांधून बळजबरीनं त्यांना 
पाठवून देऊ ? तुझ्यापर्यंत त्यांनी कोणत्या मार्गानं यायचं ? इथपर्यंत पोचायला मला दोन 
वर्ष लागली . कोणकोणत्या रस्त्यांनी आलो , कोणकोणती ठिकाणं पार केली , ते मलाच 
ठाऊक नाही . " 

तो जंगलचा प्राणी , सागरातील निवासी व्यापाऱ्याला उत्तरला : 

" मला इथं कैदी कुमारिका नकोय . तुझ्या प्रेमाखातर , तुझी मुलगी स्वतःच्या इच्छेनं 
इथं येऊ दे . आणि जर तुझ्या मुली स्वेच्छेनं इथं यायला तयार झाल्या नाहीत तर तू 
स्वतः परत आलं पाहिजेस आणि कठोर मृत्यूला स्वीकारलं पाहिजेस . इथपर्यंतचा प्रवास 
कसा करायचा त्याची काळजी तू करू नकोस . ही माझी अंगठी मी तुला देतो . ही अंगठी 
आपल्या बोटात घालणारी व्यक्ती इच्छा करील त्या ठिकाणी क्षणार्धात जाऊन पोहोचेल . 
तुला तीन दिवस आणि तीन रात्रीपर्यंत घरी राहण्याची मी परवानगी देतो . " 

खूप विचार केला आणि शेवटी मनाशी ठरविले : 


" माझ्या मुलींना भेटून घेतो , त्यांना माझे आशीर्वाद देतो आणि मृत्यूपासून मला 
वाचवायला जर त्या तयार नसल्या तर खऱ्या धर्मनिष्ठाप्रमाणं मृत्यूशी भेटायला मी सज्ज 
झालं पाहिजे . ह्या जंगलच्या प्राण्याकडं , सागरनिवासीकडं परतलं पाहिजे . " फसविण्याचे 
विचार त्याच्या मनात नव्हते . तो आपले विचार मोठ्यांदा बोलला नाही तरी जंगलच्या 
प्राण्याने , सागरनिवासीने त्याचे विचार अंतर्ज्ञानाने ओळखले . हा माणूस प्रामाणिक आहे 
हे जाणून त्याने सोन्याची अंगठी आपल्या बोटामधून काढली आणि व्यापायाच्या हाती 
दिली . 
___ व्यापाऱ्याने आपल्या बोटात अंगठी घातली न घातली तोच दुसऱ्याच क्षणी तो 
स्वतःच्या प्रशस्त आवाराच्या दाराशी उभा असल्याचे त्याला आढळले . त्याच्या पाठोपाठ 
त्याचे प्रामाणिक सेवक मौल्यवान वस्तूंनी भरलेले काफले घेऊन हजर झाले . घरात एकच 
धांदल माजली . मुलींनी आपल्या बापाची भराभरा चुंबने घेतली . मोठ्या दोघीजणी 
बापाशी जरा जास्तच लाडीगोडी लावीत होत्या . पण त्या सगळ्या आनंदात काहीतरी 
उणीव असल्याचे त्यांना जाणवले . आपले वडील मनात दुःखी असल्याचे त्यांना जाणवले . 
आपल्या वडिलांनी खूप मोठी संपत्ती गमावली तर नाही ना , असे मोठ्या दोघींनी 
विचारले . पण छोटीच्या मनात वडिलांच्या संपत्तीविषयी विचारही आला नाही . ती 
बापाला म्हणाली : 
__ " तुमच्या संपत्तीचं मला महत्त्व नाही . श्रीमंती पुन्हा मिळवता येते . पण तुमच्या 
अंतःकरणात कोणतं दुःख सलतंय ते मला सांगा . " 

व्यापारी आपल्या गुणी , आवडत्या मुलींना म्हणाला : 

" मी संपत्ती मुळीच गमावली नाही . उलट तिप्पट - चौपट कमावून आलोय . माझ्या 
काळजात दुसरंच एक दुःख आहे . ते मी उद्या तुम्हाला सांगीन . पण आजचा दिवस 
आपण खूप आनंदात घालवू या . " । 
__ आपल्या लोखंडी पेट्या आत आणण्याची त्याने आज्ञा केली . सर्वांत मोठ्या मुलीला 
त्याने रत्नजडित सोनेरी मुकुट दिला . दुसरीला त्याने बिलोरी आरसा दिला . आणि सर्वांत 


धाकटीला सुवर्णपात्रात ठेवलेले लहान शेंदरी फूल दिले . मोठ्या दोघीजणी आनंदाने नाचू 
लागल्या . पण धाकटी मात्र ते छोटे शेंदरी फूल पाहून थरथर कापू लागली . तिच्या 
डोळ्यांमधून आसवांच्या धारा वाहू लागल्या . 

संध्याकाळच्या सुमारास पाहुणे यायला आरंभ झाला . व्यापाऱ्याचे घर मित्रमंडळींनी 
आणि नातेवाईकांनी भरून गेले . मध्यरात्रीपर्यंत मेजवानी चालू होती . आपल्या घरात 
एवढी सुंदर मैफल भरल्याचे व्यापाऱ्याने यापूर्वी कधी पाहिले नव्हते . एवढी सुंदर सुंदर 
सुवर्णाची आणि रूप्याची भांडी घरात कोठून आली याचे सर्वांना आश्चर्य वाटत तर होतेच , 
पण खुद्द व्यापायालाही आश्चर्य वाटत होते . 

दुसऱ्या दिवशी सकाळी व्यापाऱ्याने आपल्या सर्वांत मोठ्या मुलीला बोलाविले . त्याने 
तिला सगळी हकीकत सांगितली व जंगलच्या प्राण्याबरोबर , सागरनिवासीबरोबर ती 
राहील अथवा नाही , असे विचारले . पण तिने स्पष्ट नकार दिला आणि ती म्हणाली : 
___ “ ज्या मुलीनं छोटं शेंदरी फूल मागितलं होतं तिनंच जावं आणि वडिलांचा जीव 
वाचवावा ! " 

तेव्हा त्या व्यापाऱ्याने आपल्या दुसऱ्या मुलीला बोलाविले . तिला सर्व हकीकत त्याने 
सांगितली आणि आपल्याला मरणापासून वाचविण्यासाठी ती त्या जंगलच्या प्राण्याकडे , 
त्या सागरनिवासीकडे जाऊन रहायला तयार आहे का , असे विचारले . पण दुसऱ्या 
मुलीनेही नकार दिला . ती म्हणाली : 

" ज्या मुलीनं छोटं शेंदरी फूल मागितलं होतं , तिनंच जावं आणि वडिलांचा जीव 
वाचवावा ! " 

मग व्यापाऱ्याने आपल्या सर्वांत लहान मुलीला बोलाविले . आरंभापासून अखेरपर्यंतची 
सर्व हकीकत त्याने तिला सांगितली . पण त्याने आपले बोलणे संपविण्याच्या आधीच 
तिने बापासमोर गुडघे टेकले व ती म्हणाली : 

" महाराज , प्रिय तात , त्या जंगलच्या प्राण्याकडं , त्या सागरनिवासीकडं , मी जाते 
रहायला ! माझ्यासाठी तुम्ही छोटे शेंदरी फूल आणलंत . आता तुमची सुटका करणं हे 
माझं कर्तव्य आहे . " 


नवल करीत ती बराच वेळपर्यंत फिरत होती . ती दालने एकाहून एक अधिक सरस होती . 
मग सुवर्णपात्रासह ते छोटे शेंदरी फूल तिने बरोबर घेतले आणि हिरव्यागार बागांमध्ये 
ती गेली . तेथे पक्षी स्वर्गीय गाणी गात होते . झाडे , झुडुपे आणि फुले आपले हात हलवून 
तिचे स्वागत करीत होती , तिच्यासमोर झुकून तिला अभिवादन करीत होती . पाण्याची 
कारंजी अधिक उंच उडत होती . ती जवळ येताच निर्मळ झऱ्यांची खळखळ जास्त जोराने 
ऐकू येऊ लागली . शेवटी त्या गवताळ उंचवट्याच्या ठिकाणी ती आली . प्रामाणिक 
व्यापाऱ्याने येथूनच ते जगातील सर्वांत सुंदर छोटे शेंदरी फूल खुडून नेले होते . त्या 
फुलाला पूर्वीच्या जागी परत ठेवण्याच्या हेतूने तिने सुवर्णपात्रामधून फूल बाहेर काढले 
तो काय ! अचानक ते फूल तिच्या हातामधून उडाले व स्वतःच पूर्वीच्या देठावर जाऊन 
बसले . आता ते पूर्वीपेक्षाही जास्त सुंदर दिसू लागले . 

त्या अत्यंत अद्भत चमत्काराचे तिला खूप खूप नवल वाटले . पण आपले आवडते 
छोटे शेंदरी फूल परत आपल्या जागी गेले याचा तिला आनंद झाला . ती राजवाड्यात 
परत गेली . तेथे एका दालनात एक टेबल तिच्यासाठी सज्ज होते . तिच्या मनात आले : 
" जंगलचा प्राणी , सागरनिवासी , माझ्यावर रागावलेला दिसत नाही . उलट तो उदार 
मालक दिसतोय ! " 

हा विचार तिच्या मनात आला न आला तोच समोरच्या पांढऱ्याशुभ्र संगमरवरी 
भिंतीवर आगीची अक्षरे उमटली : 

“ मी तुझा मालक नाही , तर तुझा आज्ञाधारक दास आहे . तू माझी मालकीण 
आहेस . तुझी प्रत्येक इच्छा , प्रत्येक आज्ञा , मी आनंदानं पूर्ण करीन . " 

आगीची अक्षरे तिने वाचताच क्षणार्धात ती संगमरवरी भिंतीवरून नाहीशी झाली . 
मग तिच्या मनात विचार आला की , एक पत्र लिहून आपल्या वडिलांना कुशल कळवावे . 
हा विचार मनात यायचा अवकाश , एक सोनेरी लेखणी , एक शाईदान आणि 
कागद तिच्यासमोर हजर ! तिने आपल्या लाडक्या वडिलांना व बहिणींना पत्र 
लिहिले : 


" माझ्यासाठी रडू नका , दुःख करू नका . कारण जंगली प्राण्याच्या , सागरनिवासीच्या 
राजवाड्यात मी एखाद्या राजकन्येप्रमाणे राहते आहे . मी त्याला पहात नाही किंवा 
त्याचा आवाजही ऐकत नाही . पण पांढऱ्या संगमरवरी भिंतीवर तो माझ्यासाठी आगीची 
अक्षरे लिहितो . माझा प्रत्येक विचार त्याला माहीत होतो आणि ताबडतोब तो माझी 
प्रत्येक इच्छा पूरी करतो . तो मला त्याची मालकीण म्हणतो आणि मी त्याला मालक 
म्हणावं असं त्याला वाटत नाही . " 
__ तिने हे पत्र लिहून पुरे केले न केले तोच पत्र तिच्या हातांमधून नाहीसे झाले. जणू 
काही ते तेथे कधी नव्हतेच . संगीत पूर्वीपेक्षाही अधिक मधुर वाजू लागले . टेबलावरील 
सोन्याच्या पात्रांमध्ये मेवामिठाई आणि मधुर पेये भरलेली दिसू लागली . आयुष्यात 
यापूर्वी कधीही तिने एकटीने भोजन घेतले नव्हते . पण आता ती आनंदाने टेबलाशी 
बसली व पोटभर खायली-प्यायली . ती जेवत असताना मधुर संगीत वाजतच होते . नंतर 
ती पुन्हा बागांमध्ये फिरायला निघाली , कारण दुपारच्या भोजनापूर्वी अर्ध्या बागासुद्धा 
ती पाहू शकली नव्हती . सगळी झाडे , झुडुपे आणि फुले तिच्यासमोर झुकत होती . 
तहत - हेची रसाळ फळे स्वतःच तिच्या तोंडात येऊन पडली . असा बराच वेळ लोटला . 
संध्याकाळ झाली . ती आपल्या उंच दालनात परत आली तो काय ! टेबलावर 
मेवामिठाई , मधुर पेये तयार ! 

रात्रीच्या जेवणानंतर ती पांढऱ्या संगमरवरी भिंतीपाशी. गेली . ह्याच भिंतीवर तिने 
आगीची अक्षरे वाचली होती . पुन्हा त्या भिंतीवर आगीची अक्षरे उमटली : 

" माझी मालकीण , तिच्या बागांवर आणि दालनांवर , एकूण पाहुणचारावर आणि 
सेवेवर खूष आहे ना ? " 

व्यापाऱ्याची तरुण , सुंदर मुलगी आनंदाने उत्तरली : 
___ “ मला मालकीण म्हणू नको . तूच माझा दयाळू , प्रेमळ मालक रहा . तुझी आज्ञा 
मी कधीही मोडणार नाही . तझ्या पाहणचाराबद्दल मनापासून आभार मानते . एवढी उंच 
भव्य दालनं आणि एवढ्या सुंदर बागा सबंध जगात कुठंही नाहीत . मी का बरं खूष 


असू नये ? अशा अद्भत गोष्टी आयुष्यात मी कधीही पाहिल्या नाहीत . हे सर्व खरं आहे 
यावर माझा अजून विश्वास बसत नाही . पण एक गोष्ट आहे . मला एकटीला झोपायला 
भीती वाटते . तुझ्या सर्व दालनांमध्ये माझ्याशिवाय दुसरं कुणीही नाही . " 

संगमरवरी भिंतीवर आगीची अक्षरे उमटली : 

" माझ्या सुंदर मालकिणी , घाबरू नको . तू इथं एकटी झोपणार नाहीस . तुझी 
विश्वासू प्रामाणिक दासी तुझ्या सेवेला इथं हजर आहे . ह्या दालनांमध्ये अनेक माणसं 
वावरत आहेत . फक्त तू त्यांना पाहू शकत नाहीस , अथवा त्यांचं बोलणं ऐकू शकत 
नाहीस . पण माझ्याप्रमाणंच तीसुद्धा रात्रंदिवस तुझी राखण करीत आहेत . " 

व्यापाऱ्याची सुंदर , तरुण मुलगी आपल्या शय्यादालनात गेली . तेथे खरोखरीच तिची 
नेहमीची विश्वासू दासी उभी होती . ती दासी भीतीने अर्धमेली झाली होती , पण आपल्या 
मालकिणीला पाहताच तिला खूप आनंद झाला . आपल्या मालकिणीच्या गुलाबी हाता 
पायांची तिने चुंबने घेतली . तिला पाहून व्यापाऱ्याच्या मुलीलाही आनंद झाला . आपल्या 
प्रिय वडिलांची , बहिणींची , घरातील सर्व नोकर- चाकरांची तिने आस्थेने चौकशी केली . 
मग तिने आपल्या साहसांची कथा दासीला सांगितली . अशा रीतीने पहाट फुटेपर्यंत ही 
जोडी न झोपता गप्पा मारीत राहिली . 
__ अशा रीतीने व्यापाऱ्याची सुंदर , तरुण मुलगी तिच्या नव्या घरात राहू लागली . 
दररोज तिच्या समोर नवनवे भारी पोषाख ठेवले जात . त्यांच्या अमूल्य सौंदर्याचे वर्णन 
शब्दांनी वा लेखणीने करणे शक्य नाही . दररोज वेगवेगळ्या करमणुकी आणि नवनवे 
कार्यक्रम . कधी दाट जंगलांमधून घोडागाडीमधून रपेट . मात्र घोडे नाहीत . मधुर संगीत 
साथीला . झाडे तिच्या गाडीला स्वतःच बाजूला होऊन वाट करून देत . कलाकुसरीच्या 
वस्तू बनविण्यात आणि विणकाम करण्यात ती आपला वेळ घालवू लागली . सोनेरी- रुपेरी 
काड्या तिने वस्त्रांमध्ये विणल्या . मोत्यांच्या झालरी लावल्या . आपल्या प्रिय वडिलांना 
तिने भेटी पाठवायला सुरुवात केली . पण सर्वांत मोठा आणि सर्वांत सुंदर रुमाल जंगलच्या 
प्राण्याला , सागरनिवासोला , आपल्या प्रेमळ धन्याला तिने भेट दिला . दिवस जसजसे 


उलटू लागले , तसतशी ती संगमरवरी भिंतीपाशी जास्त जास्त धावू लागली . आपल्या 
उदार धन्यासमोर कृतज्ञतेचे शब्द बोलू लागली . त्याची उत्तरादाखल उमटलेली आगीची 
अक्षरे वाचू लागली . 

अशा रीतीने काळ उलटला . एखादे कृत्य प्रत्यक्ष करताना जेवढा वेळ लागतो त्यापेक्षा 
त्याची गोष्ट खूप लौकर सांगता येते . व्यापाऱ्याची सुंदर , तरुण मुलगी आपल्या नव्या 
जीवनात आणि घरात चांगलीच रमली होती . आता तिला कसलेही आश्चर्य वाटत नव्हते , 
अथवा कशाचीही भीती वाटत नव्हती . आपल्या उमद्या मालकाचा तिला दर दिवशी जास्तच 
लळा लागत चालला होता . तो तिच्यावर स्वतःपेक्षाही जास्त प्रेम करीत होता हे ती 
पहात होती . केवळ शब्दांपुरते त्याने तिला मालकीण म्हटले नव्हते . संगमरवरी भिंतीपाशी 
न जाता , आगीची अक्षरे न वाचता , त्याच्याशी बोलता यावे , त्याचा आवाज ऐक यावा , 
म्हणून ती तळमळू लागली . 

ती विनवू लागली , प्रार्थना करू लागली . पण तिच्या ह्या विनवण्यांना जंगलचा 
प्राणी , सागरनिवासी सुरुवातीला बधेना . आपला आवाज तिची धडकी भरवील अशी 
त्याला भीती वाटत होती . पण तिच्या काकुळतीच्या विनवण्या चालूच राहिल्या . आता 
यापुढे नकार देणे त्याला अशक्य ठरले . अखेरीस संगमरवरी भिंतीवर त्याने शेवटच्या 
वेळेस आगीची अक्षरे लिहिली : 
__ _ “ आज बागेत ये , वेली- पल्लवांनी बहरलेल्या तुझ्या नेहमीच्या आवडत्या जागी बस 
आणि म्हण : माझ्या विश्वासू दासा , बोल ! " 

मुळीच उशीर न लावता व्यापाऱ्याची सुंदर , तरुण मुलगी बागेत धावली . आपल्या 
नेहमीच्या आवडत्या लताकुंजात बसली आणि म्हणाली : 

“ माझ्या दयाळू , प्रेमळ मालका , तुझ्या आवाजानं मी घाबरीन म्हणून भिऊ नकोस . 
तुझ्या एवढ्या प्रेमळ वागण्यानंतर तुझ्या पशुगर्जनेला मी मुळीच घाबरणार नाही . न 
भिता बोल माझ्याशी ! " 

लताकुंजामागे कुणीतरी प्रचंड रानटी , फिस्कारल्या भयंकर आवाजात सुस्कारा 


مه 


टाकल्याचे तिने ऐकले . खरे म्हणजे त्या प्राण्याने हा केवळ अस्पष्ट आवाज केला होता . 
आरंभी व्यापाऱ्याची मुलगी ह्या आवाजाला दचकली . पण तरीही तिने आपल्या भीतीवर 
ताबा मिळविला . आपण घाबरलो आहोत असे तिने मुळीच दाखविले नाही . हळहळू तिला 
त्याचे दयाळू , स्वागतपर शब्द ऐकू येऊ लागले . त्याचे शहाणे विचार ऐकताना तिला 
खूप आनंद होऊ लागला . 
___ त्या घटकेपासून ती दोघे सतत बोलत होती . जवळ जवळ सबंध दिवसभर त्यांचे 
संभाषण चालले होते . बागेतून फिरताना , जंगलामधून गाडीतून रपेट करताना , 
राजवाड्यामधील दालनात विश्रांती घेत असताना , ती सतत त्याच्याशी बोलत होती . 
व्यापाऱ्याच्या सुदर , तरुण मुलीने नुसते विचारण्याचा अवकाश : 

" माझ्या प्रेमळ , आवडत्या धन्या , तू इथं आहेस का ? " 
जंगलचा प्राणी , सागरनिवासी , तात्काळ उत्तर द्यायचा : 
" माझ्या सुंदर मालकिणी , तुझा हा विश्वासू दास , तुझा चिरंतन मित्र , इथंच आहे . " 

त्याचा जंगली , भयानक आवाज ऐकून इतःपर तिला भीती वाटेनाशी झाली . त्यांच्या 
मध्ये अखंड प्रेमळ संवाद सुरू झाले . 

असा किती काळ गेला कुणास ठाऊक ! पण व्यापायाच्या सुंदर , तरुण मुलीला 
आता खूप खूप इच्छा होऊ लागली की , जंगलच्या प्राण्याला , सागरनिवासीला , आपल्या 
स्वतःच्या डोळ्यांनी पहावे . त्याप्रमाणे ती त्याची मनधरणी करू लागली . ती आपल्याला 
पाहून घाबरेल ह्या धास्तीने बराच काळपर्यंत तो तिच्या विनंत्या कबूल करीत नव्हता . 
कारण तो खरोखरीच भयानक होता . त्याच्या कुरुपतेचे वर्णन करण्यास शब्द अपुरे होते , 
लेखणी असमर्थ होती . तो जंगलचा प्राणी , तो सागरनिवासी , व्यापाऱ्याच्या मुलीला 
म्हणाला : 

" हे माझ्या सुंदर , नयनरम्य मालकिणी , माझा महाभयानक चेहरा आणि ओंगळ 
शरीर दाखवण्याची विनंती कृपया करू नकोस . माझ्या आवाजाची आता तुला सवय 
झालीय . आपण शांततेनं आणि गुण्यागोविंदानं एकत्र रहात आहोत . क्वचितच आपण 


एकमेकांपासून वेगळे असतो . माझ्या तुझ्यावरल्या मूक प्रेमावर तू प्रेम करतेस . जसा मी 
भयानक आणि ओंगळ आहे तसा तू मला पाहिलंस , तर तू माझा तिटकारा करू 
लागशील . मला अभाग्याला स्वतःच्या नजरेआड करशील . आणि तुझ्या वियोगाच्या 
दुःखानं मी मरीन ! " 

पण व्यापायाची सुंदर , तरुण मुलगी त्याचे म्हणणे मुळीच ऐकेना . पूर्वीपेक्षाही जास्त 
आग्रहाने ती त्याच्या विनवण्या करू लागली . पृथ्वीवरील कोणताही भयानक राक्षस तिला 
घाबरवू शकणार नाही आणि तिचे आपल्या दयाळू धन्यावरील प्रेम कधीच कमी होणार 
नाही , असे खात्रीपूर्वकपणे ती त्याला सांगू लागली . 
__ _ जंगलचा प्राणी , सागरनिवासी , खूप खूप काळपर्यंत तिच्या विनवण्यांना विरोध करीत 
राहिला . शेवटी तिचे मन मोडणे त्याला अशक्य ठरले . तिचे अश्रू त्याला पाहवेनात . 
तो तिला म्हणाला : 
___ मी तुझ्या इच्छेविरुद्ध वागू शकत नाही , कारण स्वतःपेक्षाही मी तुझ्यावर जास्त 
प्रेम करतो . माझं सुख नष्ट होईल आणि मला अकाली मरण येईल हे मला माहीत 
आहे . पण तरीही मी तुझी इच्छा पूर्ण करतो . जंगलामागं सूर्य मावळतीला जाईल आणि 
धूसर संध्याप्रकाश पडेल तेव्हा बागेत ये आणि म्हण : ‘ विश्वासू मित्रा , दाखव स्वतःला ! 
मग मी तुला माझा भयानक चेहरा आणि ओंगळ शरीर दाखवीन . नंतर जर तुझी इथं 
रहायची इच्छा नसेल , तर अखंड छळवादात तुला जबरदस्तीने भी डांबून 
ठेवणार नाही . माझी सोनेरी अंगठी तुझ्या झोपायच्या खोलीत तुझ्या उशीखाली तुला 
सापडेल तुझ्या उजव्या हाताच्या करंगळीत ती घाल , म्हणजे ताबडतोब तू तुझ्या प्रिय 
वडिलांच्या घरात पोहोचशील . त्यानंतर कधीही माझ्याबद्दल काहीही ऐकणार नाहीस ! " 
___ व्यापायाची सुंदर , तरुण मुलगी मुळीच दचकली नाही , मुळीच भेदरली नाही . 
तिचा निश्चय पक्का होता . अजिबात न डगमगता , ठरल्या वेळी , ठरल्या जागी जाऊन 
वाट पहात ती उभी राहिली . जेव्हा सूर्य जंगलापलिकडे मावळला आणि धूसर संधिप्रकाश 
पसरला , तेव्हा तिने साद घातली : “ माझ्या विश्वासू मित्र , दाखव स्वतःला ! " जंगलच्या 


प्राण्याने , सागरनिवासीने , दूर अंतरावरूनच तिला आपले दर्शन दिले . पाऊलवाटेने तो 
चालत आला आणि पटकन झुडुपात गुडुप्प झाला . पण व्यापायाच्या सुंदर , तरुण 
मुलीने त्याला पाहिले . आपले कमळासारखे सुंदर हात तिने हलविले , एक किंकाळी 
फोडली व रस्त्यात ती बेशुद्ध पडली . 
___ व्यापाऱ्याची सुंदर , तरुण मुलगी किती काळ बेशुद्ध पडली होती कुणास ठाऊक ! 
पण जेव्हा ती शुद्धीवर आली तेव्हा जवळच कुणीतरी हमसून हमसून रडत , हुंदकत 
असल्याचे तिने ऐकले . कुणीतरी केविलवाण्या आवाजात म्हणत होते : 
___ “ माझ्या सुंदर प्रिये , तू माझ्या नाश केलास ! तुझा सुंदर मुखडा यापुढं मला 
दिसणार नाही . माझ्या कर्कश्य आवाजाचा यापुढं तुला त्रास सहन करावा लागणार 
नाही . आता अकाली मरण्याची माझी घटका आली ! " 

तिला वाईट वाटले , स्वतःची लाज वाटली . आपल्या भीतीवर तिने कसाबसा ताबा 
मिळविला आणि खंबीर आवाजात ती म्हणाली : 
___ “ छेः छः , माझ्या दयाळू आणि प्रेमळ धन्या , घाबरू नकोस . तुझ्या प्रचंड देहाची 
मला पुन्हा कधीही भीती वाटणार नाही . मी तुझ्यापासून दूर जाणार नाही किंवा तुझा 
चांगुलपणाही विसरणार नाही . आता पुन्हा एकदा तू आपल्या पूर्वीच्या रूपात माझ्यासमोर 
उभा रहा . ती केवळ पहिली खेप होती म्हणून मी घाबरले . " 
___ _ जंगलचा प्राणी , सागरनिवासी , आपल्या हिडीस , भयानक रूपात तिच्यासमोर उभा 
राहिला . तिने त्याला कितीही बोलाविले तरी तिच्या जवळ जाण्याचा धीर मात्र त्याला 
झाला नाही . दुसऱ्या दिवशी सकाळी , तेजस्वी सूर्यप्रकाशात जेव्हा तिने जंगलचा प्राणी , 
सागरनिवासी , प्रथम पाहिला तेव्हा जरा ती दचकलीच . पण तिने आपण घाबरल्याचे 
दाखविले नाही . लौकरच तिच्या मनातील भीती गेली . आता पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळे 
पणाने त्यांच्या गप्पा होऊ लागल्या . सबंध दिवसभर ती दोघे एकत्र होती . दोन्ही वेळा 
त्यांनी भरपूर भोजन केले , मधुर पेयांचे प्राशन केले . मग बागांमधून त्यांनी भटकंती 
केली आणि बिनघोड्याच्या गाडीमधून जंगलातून रपेट मारली . 


. 


३ 


व 


असा बराच काळ लोटला . प्रत्यक्ष कृती घडण्यापेक्षा गोष्ट खूप लौकर सांगता येते . 
एके रात्री व्यापाऱ्याच्या सुंदर , तरुण मुलीला स्वप्नात दिसले की , तिचे वडील खूप 
आजारी पडले होते . तिला कमालीचे दुःख झाले . जंगलच्या प्राण्याने , सागरनिवासीने , 
जेव्हा तिचे दुःख आणि अश्रू पाहिले तेव्हा तोसुद्धा कष्टी झाला . त्याने तिच्या दुःखाचे 
आणि अश्रृंचे कारण विचारले . तिने आपले . स्वप्न त्याला सांगितले व आपल्या प्रिय 
वडिलांना आणि बहिणींना भेटण्याची त्याच्यापाशी परवानगी मागितली . जंगलचा प्राणी , 
सागरनिवासी , तिला म्हणाला : 
___ “ माझ्या परवानगीची तुला काय गरज ? तुझ्यापाशी सोन्याची अंगठी आहे . तुझ्या 
उजव्या हाताच्या करंगळीत ती घाल , म्हणजे ताबडतोब तुझ्या वडिलांच्या घरात 
पोहोचशील . तुला पाहिजे तेवढा वेळ तिथं रहा . पण मी मात्र तुला सांगतो : जर तीन 
दिवस आणि तीन रात्रीनंतर तू परतली नाहीस , तर ह्या पृथ्वीवर मी तुला सापडणार 
नाही . मी तात्काळ मरून जाईन , कारण स्वतःपेक्षाही माझं तुझ्यावर जास्त प्रेम आहे 
आणि तुझ्याशिवाय मी राहू शकत नाही . " 

तिने त्याला आश्वासने आणि वचने द्यायला सुरुवात केली की , तीन दिवस आणि 
तीन रात्रींची मुदत पुरी होण्यापूर्वी बरोब्बर एक तास आधी ती त्याच्या राजवाड्यात 
परत येईल . आपल्या प्रेमळ आणि उमद्या धन्याचा निरोप घेऊन तिने उजव्या हाताच्या 
करंगळीत अंगठी घातली . दुसऱ्याच क्षणी ती व्यापाऱ्याच्या घराच्या प्रशस्त आवारात , 
आपल्या वडिलांच्या घरात , दाखल झाली . 

खुप वेळपर्यंत त्यांनी एकमेकांची चुंबने आणि आलिंगने घेतली . जंगलच्या प्राण्याच्या , 
सागरनिवासीच्या घराबद्दल , तेथील आपल्या आयुष्याबद्दल , तिने वडिलांना आणि बहिणींना 
सारी सारी माहिती सांगितली . तिच्या वैभवसंपन्न आणि राजेशाही थाटाच्या आयुष्याबद्दल 
व्यापाऱ्याला खूप आनंद झाला . जंगलच्या प्राण्याला , सागरनिवासीला , ती अजिबात 
भीत नव्हती याचे त्याला नवल वाटले . जंगलच्या प्राण्याच्या नुसत्या आठवणीने त्याला 
अजूनही कापरे भरत होते . पण मोठ्या दोघा बहिणींना मात्र छोटीचा मत्सर वाटला . 


TU 


छोटी खूप वैभवात रहात होती आणि तिचा मालक जणू तिच्या दासाप्रमाणे वागत होता 
हे ऐकन त्यांना असूया वाटली . 

तो दिवस एखाद्या तासासारखा सरला . दुसरा दिवस एखाद्या मिनिटासारखा पसार 
झाला . तिसऱ्या दिवशी मोठ्या दोघी बहिणी धाकटीचे मन वळवू लागल्या की , तिने 
जंगलच्या प्राण्याकडे , सागरनिवासीकडे मुळीच परत जाऊ नये . “ मरू दे त्याला . त्याची 
तीच लायकी आहे . . . " मोठ्या दोघी बहिणी म्हणाल्या . पण छोटीला आपल्या बहिणींच्या 
बोलण्याचा राग आला . ती म्हणाली : 
___ " माझ्या भल्या आणि उमद्या मालकाच्या एकण दयाळपणाची आणि असीम 
प्रेमाची परतफेड जर मी कृतघ्नपणाने केली आणि त्याच्या मरणाला कारण ठरले , तर 
ह्या जगात जिवंत राहण्याच्या मी लायकीची नाही . जंगली जनावरांनी मला फाडून माझा 
फडशा पाडावा ! " 

प्रामाणिक व्यापान्याने , तिच्या वडिलांनी , तिचे ह्या उदात्त बोलण्याबद्दल कौतुक 
केले . असे पक्के ठरले की , जंगलच्या प्राण्याकडे , सागरनिवासीकडे, त्याच्या सुंदर , तरुण , 
सर्वांत धाकट्या मुलीने ठरलेल्या मुदतीच्या आधी एक तास परतावे . पण मोठ्या दोघी 
बहिणींना हे पसंत नव्हते . त्यांनी एक दुष्ट कावा रचला . घरामधील सर्व घड्याळे त्यांनी 
एक तास मागे केली . 

जेव्हा जाण्याची खरी वेळ झाली तेव्हा व्यापा -याच्या सुंदर , तरुण , धाकटया मुलीच्या 
छातीत वेदना सुरू झाल्या . आपल्या वडिलांच्या सर्व घड्याळांकडे - इंग्लिश आणि जर्मन 
बनावटीच्या - ती सतत पाहू लागली . पण तिच्या प्रवासाला अजून एक तास अवकाश 
असल्याचे सर्व घड्याळांचे काटे दाखवीत होते . हा सारा वेळ तिच्या मोठ्या दोघी बहिणी 
तिच्याशी काही ना काही निमित्त काढून बोलत होत्या , तिला अडवून ठेवू पहात होत्या . 
सरतेशेवटी छोटीला राहवेना . व्यापाऱ्याच्या सुंदर , तरुण , धाकट्या मुलीने आपल्या 
प्रिय वडिलांचा निरोप घेतला , आपल्या बहिणींचा निरोप घेतला आणि ठरल्या मुदतीच्या 
आधी एक मिनिट सोन्याची अंगठी आपल्या उजव्या हाताच्या करंगळीत घातली . दुसऱ्याच 


२८ 


a 


क्षणी ती जंगलच्या प्राण्याच्या , सागरनिवासीच्या , राजवाड्यात दाखल झाली . तो आपल्याला 
भेटायला का आला नाही याचे तिला आश्चर्य वाटले व मोठ्यांदा तिने हाक मारली : 

" माझ्या उमद्या धन्या , माझ्या विश्वासू मित्रा , तू कुठं आहेस ? मला भेटत का 
नाहीस ? ठरल्या मुदतीपेक्षा मी तब्बल एक तास आणि एक मिनिट आधी आले आहे. " 

पण तिला काहीच उत्तर मिळाले नाही . तिच्या स्वागताचे शब्द उमटले नाही . 
स्मंशानशांतता पसरली होती . व्यापाऱ्याच्या मुलीला हे अनिष्टसूचक वाटले . ती झटदिशी 
गवताळ टेकाडाकडे धावली , जेथे तिचे आवडते छोटे शेंदरी फूल उगवलेले होते . तेथे 
तिला दिसले की , आपल्या बेढब पंजांमध्ये ते शेंदरी फल धरून जंगलचा प्राणी , 
सागरनिवासी , टेकाडावर पडला होता . प्रथम तिला वाटले की , तिची वाट पाहता 
पाहता त्याला गाढ झोप लागली असावी . 

प्रथम व्यापाऱ्याच्या सुंदर , तरुण मुलीने त्याला जागे करण्याचा प्रयत्न केला . 
पण त्याला तिचे बोलणे ऐकू गेले नाही . मग त्याचे केसाळ पंजे पकडून तिने त्याला जोराने 
गदागदा हलविले . तेव्हा तिच्या लक्षात आले की , जंगलचा प्राणी , सागरनिवासी , मरून 
पडला होता . . . 

तिचे नितळ डोळे अंधुक बनले , तिचे गुलाबी पाय लटपटले आणि ती गुडघ्यांवर 
मटकन खाली बसली . आपल्या उमद्या धन्याच्या हिडीस , भयानक डोक्याभोवती तिने 
आपल्या कमलशुभ्र हातांची मिठी घातली आणि दुःखाने विव्हळली : 

" माझ्या जिवलगा , ऊठ , जागा हो ! माझ्या प्रियतमाप्रमाणे माझं तुझ्यावर प्रेम आहे ! " 

हे शब्द तिने उच्चारताच आकाशात सर्वत्र विजा कडाडल्या , धरणी हादरली , गवताळ 
टेकाडावर दगडी बाणाचा आघात झाला व व्यापायाची सुंदर , तरुण मुलगी बेशुद्ध होऊन 
जमिनीवर कोसळली . किती वेळपर्यंत ती बेशुद्ध होती कुणास ठाऊक ! पण जेव्हा ती 
शुद्धीवर आली तेव्हा पांढन्या संगमरवरी दालनात रत्नजडित सोनेरी सिंहासनावर आपण 
बसल्याचे तिला आढळले . आणि एका तरुण , चित्रासारख्या देखण्या राजपुत्राने आपल्या 
बाहूंचा तिला विळखा घातला होता . 


LU 


200 


मस्तकावर राजमुकुट धारण केलेला तो देखणा राजपुत्र तिला म्हणाला : 

" हे माझ्या निष्कलंक सुंदरी , माझ्या प्रेमळ काळजासाठी आणि तुझ्यावरील माझ्या 
प्रेमासाठी , तू माझ्यावर प्रेम केलंस . हिडीस राक्षसाच्या माझ्या रूपातही तू माझ्यावर 
प्रेम केलंस . आता माझ्या मानवी रूपात माझ्यावर प्रेम कर आणि माझी पत्नी हो ! 
माझ्या दिवंगत वडिलांवर , त्या बलाढय राजावर , एका चेटकिणीचा राग होता . आपल्या 
जादूटोण्यानं तिनं मला माझ्या लहानपणीच भयानक राक्षसाचं रूप दिलं . तिनं मला शाप 
दिला होता की , जोपर्यंत एक सुंदर तरुणी - मग ती कोणत्याही कुळातील असो - माझ्या 
हिडीस राक्षस रूपात माझ्यावर प्रेम करीत नाही आणि माझी विवाहबद्ध पत्नी होण्याची 
इच्छा व्यक्त करीत नाही , तोपर्यंत मी ओंगळ , भयानक राक्षसरूपात राहणार होतो . 
अशी तरुणी मला भेटली म्हणजे मला पुन्हा मानवी रूप प्राप्त होणार होते . राक्षसरूपात 
मी पुरती तीस वर्ष राहिलो . माझ्या राजवाड्यात मी आत्तापर्यंत अकरा सुंदर तरुणींना 
मोहित करून आणलं होतं . तू बारावी . पण पूर्वीच्या एकाही तरुणीनं माझ्या प्रेमळपणावर 
आणि भलेपणावर प्रेम केलं नाही . पण तू मात्र माझ्या ओंगळ , हिडीस रूपातही माझ्यावर 
प्रेम केलंस . माझ्या प्रेमळपणावर , भलेपणावर , अंतःकरणाच्या दयाळपणावर तू प्रेम केलंस . 
तुझ्याविषयीच्या माझ्या मुक प्रेमावर प्रेम केलंस . आता तू वैभवशाली राजाची पत्नी 
होशील , एका बलाढ्य साम्राज्याची राणी होशील ! " 


© मराठी अनुवाद आणि चित्रे , प्रगती प्रकाशन , १९८२ 


सोविएत संघात मुद्रित 


C . AKcaKOB 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 


на языке маратхи 


A 


___ 70802- 113 _ 638-82 

016(01)- 81 


4803000000 


一一一 


